नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालयास 
प्रलंबित सहायक अनुदान देण्यासाठी 
आकस्मिकता निधीमधून रु.२४ कोटी इतका 
अग्रीम उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१८/ प्र.क्र.४९७/राकावि-२, 
गो.ते.रूग्णालय आवार, संकूल इमारत, १० वा मजला, 
बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२०. 


वाचा - 

१) वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक.आकनि-२०२०/प्र.क्र.१/अर्थ-९, दिनांक १५.०१.२०२०. 

२) सार्वजनिक आरोग्य feared निर्णय क्र.अनुदान-२००९/प्र.क्र.४२ /आरोग्य-५, 
दिनांक :-१३ जानेवारी, २०१०. 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.ससंआसे/कक्ष-६४/ 
सहा.अन/ नौरोसजी/ सुधारीत प्रस्ताव/२०१५-१६/२४८६-८७/२०१८, दि.१५.२.२०१८. 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.ससंआसे/कक्ष-६४/ सहा.अनु/ नौरोसजी/ 
सुधारीत प्रस्ताव/२०१७-१८/१७८६४/२०१८, दि.१५.११.२०१८. 

५) वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सीएनएफ-१०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २८.०८.१९८६. 


प्रस्तावना - 

या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१३.०१.२०१० अन्वये नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी, परळ, मुंबई 
येथील रुग्णालयास शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्याबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात 
आलेले असून त्यानुसार sieve एकूण खर्चातील केवळ वेतन भत्ते व औषधावरील खर्चासाठी 
संस्थेळा अनुदान अनुज्ञेय असून हे अनुदान एकूण खर्चाच्या ८५% मर्यादेत (पैकी ५०% राज्यशासनाचा 
हिस्सा व उर्वरित ५०% बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा) मंजूर केळे जाते. सदर शासन 
निर्णयानुसार परिगणना केल्याप्रमाणे नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या संस्थेस 
यांना सन २०१६-१७ च्या खर्चावर आधारित सन २०१७-१८ साठी (रु.६,१२,७८,८५१/-) तसेच सन 
२०१७-१८ च्या खर्चावर सन २०१८-१९ साठी (रु.१८,१८,६७,८७३/-) द्यावयाच्या एकूण रक्‍कम 
रु.२४,३१,४६,७२४/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी एकतीस ore सेहचाळीस हजार सातशे चोवीस 
फक्‍त) इतक्या रकक्‍्कमेपैकी रु. २४,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१८/प्र.क्र.४९७/राकावि-२ 


आकस्मिक निधीतून मंजुर करण्यास वित्त विभागाने संदर्भाधीन ज्ञापन क्र.१ अन्वये मान्यता दिली आहे. 
त्यानुषंगाने, सदर रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालयास रु.२४,००,००,०००/- इतकी रक्‍कम सहायक अनुदान 
म्हणून मंजुर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च संदर्भाधीन अ.क्र.१ 
येथील वित्त विभागाचे ज्ञापन क्रमांक आकनि-२०२०/प्र.क्र.१/अर्थ-९, दिनांक १५ जानेवारी, २०२० 
अन्वये मंजुर केळेल्या आकस्मिकता निधी अग्रीमामधुन खर्च करण्यात यावी. 


२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांनी आकस्मिकता निधीमधुन खर्च करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यासाठी रक्‍कम सुपुर्द करण्यासंबंधीच्या आदेशात/पत्रात आगाऊ 
VERA खर्च करताना सादर करण्यात येणाऱ्या देयकांवर आकस्मिकता निधी अग्रीम -शासन ज्ञापन 
वित्त विभाग क्रमांक आकनि-२०२०/प्र.क्र.१/अर्थ-९, दिनांक १५ जानेवारी, २०२० अन्वये मंजुर असे 
लाल शाईने लिहावे अशी स्पष्ट सुचना त्या आदेशात/पत्रात अंतभुर्त करावी व ही सूचना लाल शाईने 
अधोरेखित करावी. 
३. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षरअंतर्गत भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आर-१, 
लेखाशीर्ष :- २२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०१, नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 

११०, रुग्णालये व दवाखाने, 

(०३) मुफसल रूग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदान 

(03)(09) अध्यापनेतर रूग्णालये व दवाखाना यांना सहाय्यक अनुदान 

(अनिवार्य) (२२१० ०१७३) 

३१-सहाय्यक अनुदाने, 

(वेतनेत्तर) 

आकरस्मिकता निधी संकेतांक (८००० ७५९२). 


४. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४/२०२०/व्यय-१३, दिनांक 
१५.०१.२०२० व वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक: आकनि-२०२०/प्र.क्र.१/अर्थ-९, दिनांक १५.०१.२०२० 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१८/प्र.क्र.४९७/राकावि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११६१६४२२११७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


e 
R a V | Nn d i a ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d 
32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 


७ serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f1 
a h a 4 | 8152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a653e 
1, cn=Ravindra R Gadhari 


Date: 2020.01.16 16:58:49 +05'30' 


र.र.गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थसंकल्प व प्रशासन ), मुंबई/पुणे. 

३. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

४. सहाय्यक संचालक, (लेखा व सेवा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे/ पुणे. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपसचिव (अर्थसंकल्प / राकावि), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई-१. 
९. अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई-१. 
१०.सचिव, नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई. 

११.निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-१. 


य 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


